महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
मराठी भाषा फौंन्डेशन योजनअंतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षामध्ये नियुक्त मानसेवी 
शिक्षकांचे मानधन अदा करण्याकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-अविवि-२०२३/प्र.क्र.२५/का-९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २ मार्च, २०२३ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.२०१३/प्र.क्र ६७/का-९ दि.२७ 

एप्रिल,२०१५. 

(२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.२०१५/प्र.क्र.४१/का-९दि.८ 
ऑगस्ट,२०१६. 

(३) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिळ,२०२२. 

(४ शासन निर्णय क्र.अविवि-२०२२/प्र.क्र.१००/का-९ दि.११ जानेवारी,२०२३. 

(4) शिक्षण संचालक, शिक्षण संचळनालय (योजना), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिसंयो/मभापा २०२२-२३/योजना २/९८/दि.१० जानेवारी,२०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता ८ वी, ९ वी व १० वी इयत्तेत शिकत असलेल्या 
अल्पसंख्याक लोकसमूहातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग 
योजनांतर्गत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या मानसेवी शिक्षकांचे 
मानधन अदा करण्याकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध अनुदान वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मराठी भाषा फौन्डेडान योजना व स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्राकरीता सन २०२२-२३ वर्षासाठी 
"मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर 
कार्यक्रम (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २५८ (कार्यक्रमावरील Wa), ३१ सहायक 
अनुदान (वेतनेतर)” या या HBB अंतर्गत एकूण रु.४.०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी संदर्भीय क्र. ३ च्या वित्त विभाग परिपत्रक 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.२५/का-९ 


दि.४ एप्रिळ,२०२२ अन्वये एकूण अर्थसंल्पीत निधीच्या ४९ % च्या प्रमाणात रु.१.९६ कोटी निधी 


वितरीत करण्यास वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिला आहे. उपलब्ध निधीपैकी स्पर्धा परिक्षा 


योजनेकरीता संदर्भ क्र.४ दि.११ जानेवारी,२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१३,०२,८२५/- एवढा 


निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत रु.१,८२,९७,१७५/-एवढा निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध आहे. 


२. उपलब्ध निधीमधुन मराठी भाषा फाउंडेशन योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक 


वर्षामध्ये नियुक्‍त मानसेवी शिक्षकांचे मानधन अदा करण्याकरीता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, 


सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक 


आयोग २२३५ ए २५८ (कार्यक्रमावरील खर्च), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली 


रु. १,८२,९७,१७५/- (अक्षरी रुपये एक HIT AVS लक्ष सत्यानऊ हजार एकरी पंच्याहत्तर फक्त) 


एवढा निधी मंजूर करुन सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांना वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग,मुंबई यांच्याकडे शिक्षण 
संचालक, शिक्षण सचालनाळलय (योजना) पुणे यांना वितरीत करण्याकरीता सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
याकरिता अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग हे आहरण व संवितरण आणि सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. या आदेशान्वये 
वितरित करण्यात आलेल्या रकमेतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization 
Certificate) विहित नमून्यात शासनास सादर करणे आवश्‍यक राहील. संदर्भ क्र3 शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग अन्वये विहीत अटी व तरतुदींचे पालन, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक 
आयोगाने करावे. 


३. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (१७ राज्य अल्पसंख्याक आयोग 
(योजनांतर्गत) (२२३५ ए २५८) (कार्यक्रमावरील खर्च, ३१सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल,२०२२ येथील सर्व 
अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटींची पुर्तता होत आहे, त्यास अनुसरुन सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.२५/का-९ 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०२१७१८३९३११४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARANGKUMAR 
VASANTRAO PATIL 


(सारंगकुमार पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 


२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु. सचिव, 
3) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) 
) 
४) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
७) संचालक, लेखा व कोषागार 


८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 
) 
) 


92) शिक्षण संचालक, शिक्षण संचाळनालय (योजना) पुणे, 


१३) कक्ष अधिकारी (का. ७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४) निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


